मौ.सुकळी ता.धारूर, जि.बीड या गावाचे “खास बाब” 
म्हणून पुनर्वसन करणेच्या रु.११९३.४९ लक्ष इतक्या 
किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/(१८३/२०२०)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०५/०९/२०२४ 


पहावे:- (१) विभागीय आयुक्त कार्यालय, छ.संभाजीनगर यांचे जा.क्रं.२०१९/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-१७ 
दि.१/८/२०१९ चे पत्र. 
(२) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छ.संभाजीनगर यांचे 
जा.क्रं गोमपाविम/तां-४/धा-११/मौ.सुकळी पुनर्वसन/७८१. दि.२५/०१/२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

मौ.सुकळी गावात सतत ओलावा राहणे, रोग Mead परिस्थीती राहणे इ. कारणामुळे मौ.सुकळी, ता.धारूर, 
जि.बीड या गावाचे "खास बाब" म्हणून पुनर्वसन करण्याच्या महसूल व वन विभागाच्या प्रस्तावास मा.मंत्री मंडळाच्या 
दि.१६.०५.२००७ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय, 
दि.०८/०६/२००७ अन्वये रुपये १४९.८४ लक्ष इतक्या किमतीच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता किंमतीस मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. 

मा.उप मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
संनियंत्रण समिती बैठक दि.२५.०६.२०२४ मध्ये गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्प, धारूर, जि.बीड या प्रकल्पाने बाधित 
मौ.सुकळी ता.धारूर, जि.बीड या गावाचे “विशेष बाब* म्हणून पुनर्वसन करण्याबाबतच्या वाढीव किंमतीचा प्रस्ताव 
मंत्रीमंडळास सादर करण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागाने करावी अशी शिफारस केली आहे. 

जिल्हाधिकारी, बीड यांनी दिनांक २७/०८/२०१२ रोजी मंजूरी दिलेल्या मौ.सुकळी गावातील १९९ 
कुटूंबांपैकी १२८ कूटूंबांनी प्लॉटची मागणी केली आहे. उर्वरित ७१ लाभधारक यांना रु.१.५० लक्ष प्रमाणे रु.१०६.५० 
लक्ष स्वेच्छा अनुदान दिनांक १५/०३/२०२१ रोजी धनादेशाद्वारे वाटप केले आहे. सदर अनुदानाची रक्‍कम वित्त 
विभाग/व्यय १० यांच्या प्राप्त अभिप्रायास अनुसरून वगळली होती, तथापि वित्त विभाग/व्यय १२ यांनी सदर 
रक्कमेची नोंद सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात होणे आवश्‍यक आहे. सबब ७१ कुटूंबांचे स्वेच्छा अनुदान 
रु.१०६.५० लक्ष चा समावेश सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात करावा, असे अंतिम अभिप्राय दिले आहेत. 
त्याचप्रमाणे पुनर्वसनासाठी क्षेत्र ७.३८ हे भुसंपादनासाठी रू.९.५६ लक्ष इतका खर्च झाला आहे. अशा एकूण 
रू.११६.०६ लक्ष झालेल्या खर्चाची नोंद सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे 
“रु.११६.०६ लक्ष (१०६.५०--९.५६) Major Head ४७०१ अंतर्गत झालेल्या खर्चाची रक्‍कम + महामंडळाने दरसूची 
बदल व भाववाढ मुळे रु.१४९.८४ लक्ष मध्ये रु.९२७.५९ लक्ष इतकी वाढ करून रु.१०७७.४३ लक्ष किंमतीचा 
Medium & Minor head ४७०२ अंतर्गत प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यतेसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/(१८३/२०२०)/ळलपा 


सादर रक्कम” म्हणजेच रु.१४९.८४ लक्ष मध्ये रु.१०४३.६५ लक्ष इतकी किंमत वाढ झालेल्या रू.११९३.४९ लक्ष 
इतक्या किंमतीच्या महामंडळाच्या प्रस्तावास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक आहे. 

मौ.सुकळी ता.धारूर, जि. बीड या गावाचे दरसूची सन २०२२-२३ (PWD/WRD /GSDA) व दरसूची सन 
२०२१-२२ (MUP) वर आधारित रु.११९३.४९ लक्ष इतक्या किंमतीच्या “खास बाब” म्हणून पुनर्वसन करण्याच्या 
प्रस्तुत प्रस्तावास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२४ 
रोजीचे बैठकीत घेतला आहे. या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मौ.सुकळी ता.धारूर, जि. बीड या गावाचे “खास बाब” म्हणून पुनर्वसन करणेच्या दरसूची सन २०२२-२३ 
(PWD/WRD /GSDA) व दरसूची सन २०२१-२२ (MUP) वर आधारीत रु.११९३.४९ लक्ष (अकरा कोटी, त्र्याण्णव 
लक्ष, एकोणपन्नास हजार फक्त) इतक्या किंमतीस खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय मा.मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये घेतला आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा 
गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


Y छुधारीत प्रशासकीय AIPA THETA काय पुर्ण करण्याची दक्षता यहायंडळाने घ्यावी. 

2 योजनेची sagan करताना vated छझासन निर्ण नियम 0/८ तत्के वित्तीय मर्यादा विहीत निविदा 
कार्यपध्दती अनुसरणे आक्ऱयकतेबुसार कायाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निवे्यांचे व ACTH पुर्तता करणे याची aes 
जबाबदारी महायंडळाची राहील. 

3) सदर छुधारित प्रज्यासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक गळी निविदा विषयक क्षेत्रीय निर्णय fear 
अनिययितता यास ATA गृहीत धरती जाणार नाही. ST प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रवाळित छासन 
PITTI करण्याची जबाबदारी /विभागाची राहील. 

8) सदरील /रिकामी होणारी घरे /क्षेत्र हे एकण क्षेत्रफळ १4५४२०.७१ चौ.मी) अनिवासी होणार SIMO सदरील 
THT THs नावे वर्ग करून शविष्यात सदर जमीन यहायंडळायर्फत उवित शासकीय कायाकरीता 
वापरण्यात याकी: 

५) सदर प्रस्तावास केवळ एक वेळची बाब म्हणून ATA देण्यात येत आहे. AM मान्यता पर्व उदाहरण य्हणून धरता 
येणार नाही. 


या कामावरील खर्च गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ मार्फत Medium & Minor Head- 
४७०२ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२८/२०२४ कार्यासन १४३३, दिनांक १६/०८/२०२४ अन्वये व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८०/२०२४ कार्यासन व्यय-१२, दिनांक २१/०८/२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमती नुसार तसेच सदर शासन निर्णय, दिनांक ०५/०९/२०२४ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकमध्ये 
झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २७७ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/(१८३/२०२०)/ळलपा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०५१७३११०९६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAVIN SHIVAJI 
KOLHE 


gg 
ष्य 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन ) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१६. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१७. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
१९. जिल्हाधिकारी, बीड. 
20, उप सचिव (ae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ. 
२२. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 
२३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 
२४. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/(१८३/२०२०)/ळलपा 


परिशिष्ट-अ 


मौ.सुकळी ता.धारूर, जि. बीड गावाचे “खास बाब” म्हणून पुनर्वसन करणेच्या रु.११९३.४९ लक्ष 
इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/(१८३/२०२०)/लपा दिनांक: ०५/०९/२०२४ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
(किंमत रू.लक्ष) 
त प्रस्तावित प्रथम सुधारीत । वाढ/बचत 
मुळ प्रशासकीय परात माता प 
aes प्रशासकीय मान्यता .लक्ष 
मान्यता ऑडी 
वद a दरसूची सन २०२२-२३ 
बाबी (दरसूची सन 
अक्र विही (PWD/WRD/GSDA ) 
बा दरसूची सन २०२१-२२ (MIP) 
.लक्ष शि 
.लक्ष 
भुसंपादनासाठी सरासरी १२.०० १२.०० | 0.00 | 00 
पुनर्वसन नागरी सुविधा ६०.१० ३६३.५५ ३०३.४५ 
जुन्या घरांचे मुल्यांकन ७७.७४ ७०१.८८ ६२४.१४ 
पुनर्वसनासाठी क्षेत्र ७.३८ हे शं ११६.०६ ११६.०६ 
; भुसंपादन (रू.९.५६ लक्ष) व ७१ 
लाभधारकांसाठी रू.१५० प्रमाणे 
स्वेच्छा अनुदान (रू.१०६.५० लक्ष) 
एकूण १४९.८४ ११९३.४९ १०४३.६५ 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad13c482974ccf422b154ad3219b12b5a56d8ec2ed0 
58e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=ASCAFEFCF97B7EE559404B 1081 AEGCC80B07 10E3FC3826245F60E43, 
248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.09.05 17:32:38 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


